राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या 
शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची 
पोती शिवण्यासाठी लागणाऱ्या 
सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-४५२३/प्र.क्र.१६५/ना.पु.१६-ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय समक्रमांक दि.०५.०९.२०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२३ मधील मुद्दा क्र.(१२) सुधारणा करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे. 


“(१२) या कामी येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार 
व उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न 
साठवणूक व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवायी, 
४४०८ ०३२६, या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल”. 


याऐवजी 


“(१२) केंद्रशासनाने दि.२७ मे.२०२२ व दि.३१ मे,२०२२ च्या पत्रानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
योजना ही SNA म्हणून घोषित केलेली आहे. त्यानुषंगाने विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेकरीता 
ICICI बँकेत SNA खाते कार्यान्वित कलेले असून माहे. ऑगष्ट, २०२३ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
योजनेचे सर्व अनुषंगिक खर्चाचं प्रदाने SNA खात्यातुन करण्यात येत आहे. सबब, उपरोक्त प्रकरणी 
सुतळी गाठीचे प्रदाने बैँक -: ।010। मुंबई-फोर्ट, खाते क्रमांक : ६२३५०११८०२९, IFSC Code : 
ICICI ०००६२५ या SNA खात्यातून करण्यात यावीत व सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा”, असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-४५२३/प्र.क्र.१६५/ना.पु.१६-ब 


2. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११२४१८४००३१७०६ असा आहे. हे 


शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH SHRIDHAR SUPE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
S A T | S H CIVIL SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2cb5 


b73b75bab952ca0621, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AE91C22A99ADBAFEB91E1127B17CEF54D9C4 
S H R | D H A R S U p F 8672DC90AC9562BA7F619961CBBB, cn=SATISH SHRIDHAR 

SUPE 

Date: 2023.11.24 18:40:50 +05'30' 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 

सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


